सांगळी मिरज आणि कुपवाड ex 
महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२३ मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सांमिकु-२०२२/प्र.क्र.८१/नवि-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३० मे, २०२३ 


संदर्भः- १) सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.१४६, दि.१८/०२/२०२२ 
२) आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्थावि/२५८/ 
२०२२-२३, दि.०६/०५/२०२२ 
३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.सांमिकु-२०२२/प्र.क्र.८०/नवि-१९, दि.१४/०२/२०२३. 
४) आयुक्‍त, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्थावि/२६१७/ 
2022-23, दि.२०/०२/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका ही “Ss” वर्ग महानगरपालिका असून, सदर 
महानगरपालिकेची स्थापना दि.०९/०२/१९९८ रोजी करण्यात आली आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार सांगली 
मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेची लोकसंख्या ५ लाखापेक्षा अधिक असून क्षेत्रफळ ११८.१८चौ. कि.मी. 
आहे. 
२. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, वाढती 
लोकसंख्या परिणामी पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण, राज्य व केंद्र शासनाकडून सुरु असलेले विविध महत्त्वाचे 
प्रकल्प/ उपक्रम, महानगरपालिका प्रशासनाकडून विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी यामुळे 
कार्यरत कर्मचारी वर्ग कमी पडत असल्याने गतिमान प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी महानगरपालिकेस 
प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवऱ्यकता विचारात घेता सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेतील 
प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजांसाठी नवीन पदांची निर्मिती करणे आवश्‍यक असल्याने दि.१४/०२/२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये सांगळी मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या ३४५४(शासन मंजूर २४०६ पदांसह 
नवनिर्मित १११४ पदे अज्ञा एकूण ३५२० पदांमधून व्यपगत करावयाची ६६ पदे वगळून एकूण ३४५४) पदांच्या 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. सांगळी मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून सेवा प्रवेश नियम तयार केलेले 
नाहीत. सबब, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रशासनाने तयार केलेले महानगरपालिकेचे 
सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियमाच्या प्रारुपास महासभा ठराव क्र.१४६, दि.१८/०२/२०२२ अन्वये मान्यता 
दिली असून त्यास मान्यता मिळणेकरिता संदर्भिय क्र.२ व ४ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
४. त्यास अनुसरुन सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे 
वर्मीकरण) नियम, 2023 PAAR मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमच्या कलम- 
४५७ (३) अनुसार शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा 
(सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३” या नियमास (परिशिष्ट-१ ते ४ सह) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५४, ४५५,४५६, ४५७ (३) व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सांमिकु-२०२२/प्र.क्र.८१/नवि-१९ 

तसेच आकृतीबंधानुसार व्यपगत करावयाच्या ७० पदांपैकी कर्मचारीनिहाय कार्यरत ४ इतकी पदे अधिसंख्य 
करण्यात येत असून सदर अधिसंख्य पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा/ मुत्यू इ.कारणास्तव 
पदे Rad झाल्यानंतर ती नियमित पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 


२. सदर नियमांस “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०२३ ” असे संबोधण्यात यावे. 


३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५३०१३०५०३४४२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM 


PAWAR 
Date: 2023.05.30 13:15:18 +05'30' 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

. आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, जि. सांगली. 
५. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. उप सचिव (नवि-१४/१५/१९/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (नवि-१९). 


Cc Av A -0 


सांगल मिरज आणि कुपवाड शहर 
महानगरपालिका 


सेवा (येवा प्रवेश व सेवांचे वर्गाकरण) नियम 
२०7३ 


सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर ATTRACT सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) 
FIA, 2023 
अनुक्रमणिका 


3. | परिशिष्ट (९) पृ. १४ ते १६ 
सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती. 


४. | परिश्रिष्ट- (2?) पृ. १७ ते ५३ 
संवर्गासाठी विहित केलेली अर्हता. 


विथा_ |_________| 
PIT HTT 

1 ल्लल्ककल्कस्केणल्ा 

शश 22 या 


पृष्ठ २ पैकी ६५ 


7 7a ae 
(2?) (3) 
| केबकाक/निमवेद्यकाय सेवा 


२२. । महापालिका सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता विभाग 


यारिशिष्ट- (3) 
कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम-२०२३ 
परिशिष्ट- (3) अ 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 
पायिशिष्ट- (३) ब 
विभागीय परीक्षा 
é. पायिशिष्ट- (3) क 
विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 
पयारिशिष्ट- ४ 
नामनिर्देशन/सरळसेबा भरती करताना अग्निशमन 
विभागासाठी निकष व गुणांकन पद्धती. 


पृष्ठ ३ पैकी ६५ 


सांगली PARA आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा 
(सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गाकरण) FAA, 2073 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियस 


क्रमांक-सांमिकु- २०२२/प्र.क्र. ८१/नवि-१९:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्‍तींचा वापर करून, 
सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम, 
तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव व आदेश अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५७ (३) अनुसार सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर 
महानगरपालिकेच्या विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्‍त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे:- 

Frey 


१ संश्रिय्त नाव. प्रारंथ व व्याप्ती- 

(2) या नियमांना “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२३” असे संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम शासन राजपत्रातप्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

(३) हे नियम सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांबरील नियुक्त्यांना 
लागू होतील; मात्र, अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी 
पद्धतीने किंबा रोजंदारी तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच ASST स्वरूपाच्या नियुक्‍त्यांना लागू होणार 
नाहीत. 


२. व्याख्या- 
विषय किंबा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 


(१) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 

(३) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(४) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका.” 

(५) “महापौर” म्हणजे, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे महापौर. 

(६) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(८) “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या 
पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ६५ 


(९) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिदिष्टीत केलेली कर्मचारी 

निवड समिती. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, 
कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन ब मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या STATA समावेश होत नाही. 

(११) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 
मंजूर केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 

(१२) “कलम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम. 

(१३) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१४) “जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र. 

(१५) “अनुसूची” म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली ब या नियमांच्या 
परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१७) “पदवी” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंबा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१८) “पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या 
अधिनियमाद्वारे किंबा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) “व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिको 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिको उच्च शिक्षा पदविका (Advanced 
Diploma in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिको पदविका (Diploma in 
Fire Engineering) उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपूर किंबा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण 
झालेले अथवा Institute of Fire (U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून ॥॥.1. (Fire) 
किंबा Grade (I) (Fire) उत्तीर्ण झालेले.] 

(२०) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत सांगली मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन ब भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी 
व्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 


(२१) “मुलाखत” म्हणजे, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या पदावरील/ 
पदांवरील नियुक्‍तीकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंवा 
त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने 


आणि ज्या पदांकरिता त्याने किंबा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍तीकरिता 
पृष्ठ ५ पैकी ६५ 


निवड करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा 
अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशने आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या 
उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा 
आहे. 

(२२) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा 
निर्णय अंतिम असेल. 

(२३) “मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा 
आहे. 

(२५) “माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या 
कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे. 

(२६) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक 
व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२७) “समय श्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या 
कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते. 

(२८) “लेखी परीक्षा” म्हणजे सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडून, योग्य 
रितीने नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज 
करणाऱ्या उमेदवारांच्या योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता 
घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, 
तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(२९) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा 
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(३१) “एकोकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी 
विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा 
नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 

(३२) “अर्हताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता 
धारण करणारे कर्मचारी. 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंबा शब्द 
समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ६५ 


2. सेवांचे AML ( Classification of Services) AUB Classification of Services):- 


(3.2) TAHA सेवाः- सामान्य प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर ब महानगरपालिका सचिवालय 
अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकोय सेवा” संबोधण्यात येतील. 


(8. २) लेखा सेवा व लेखा परीक्षण सेवाः- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 
(अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) 
सेवांतील पदांना “लेखा संवर्ग ब लेखापरीक्षण संवर्ग” असे संबोधले जाईल ब अशा पदांची सेवा 
“लेखा सेवा व लेखापरीक्षण सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(3.3) तांत्रिक सेवाः- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिको पदवी/ 
पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of 
Technical Education) वा केंद्रोय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical 
Education), a fat परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध 
तांत्रिक ब अभियांत्रिकोविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली 
असेल अशा पदांची सेवा “तांत्रिक सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(8. ४) वैद्यकीय सेवाः- ज्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकीय 
शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक, तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ 
इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील 
नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांची सेवा “वैद्यकोय सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(3.4) 'निसवेद्यकीय सेवाः- वेद्यकोय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा.अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, दंत आरोग्य 
तज्ञ, औषध निर्माता/ओऔषध निर्माण अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकोय सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(8.६) सार्वजनिक ana सेवाः- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी- 
उदा. मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता 
निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या सेवेला “सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(3.9) आरिनिशयत संवर्ग आणि सेवा-- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना 
अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात येईल. 


४. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीळप्रयाणे असतील:- 
(१) अधिकारी- गट-अ व गट-ब. 
(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 
पृष्ठ ७ पैकी ६५ 


नेसणुक/ीची पद्धत व अर्हताः- 


(५. 2)वियुक्कीची पद्धतः- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्‍तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट- 
(2) मध्ये विहित केल्यानुसार ब शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता परिशिष्ट-(२) मध्ये 
विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्‍तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-५४ F अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल. 


(१. ९) थारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र-- उमेदवार भारताचा 
नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत 


त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंबा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला 
अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 


(4.3) संगणक हाताळण//वापराबाबतच्या ATA आवरऱयकता'- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित 
केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्‍्त गट-ड वर्ग वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन वेळोवेळी 
आदेश काढून निश्‍चित करेल, असे संगणक हाताळणी/बापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र राज्य 
उच्च ब तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-cIT किंवा DOEEACC 
सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैको कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. 


(५. ४) वयोसर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान 
बयाची अट १८ वर्षे पूर्ण ब कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्या 
अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. सांगली 
मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वारेब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित 
केली नसेल, अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण 
लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


(५.५) पदोन्नती व AAPG AE करावयाच्या PATRAS प्रमाण:- 


(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार 
असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल, अशा पदावरील 
नियुक्‍तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 


(@) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाको पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, 
विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार 
उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत 
नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामनिर्देशन/सरळसेवेने 
भरता येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६५ 


पदोन्नतीने नेमणूक FU 


पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, ज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५ अंतर्गत 
येणारी पदे तसेच वर्ग-१ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानंतर 
त्यास शासनाची पुर्वमंजुरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील. 


ग्रातिनियुक्‍तीदारे नेमणकः- 


या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्‍तीद्वारे 
नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था 
ब स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
भरता येतील. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार 
नाही. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती 
आपोआप संपुष्टात येईल. 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या FECA: - 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील. 


एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायसस्वरुपी बदलीने नियुक्‍्ती-- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या कर्मचाऱ्याने 
अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तीवर, खालील बाबींच्या अधीन 
राहून कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती देता येईल. 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. फक्त 
नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय ब समान वेतन 
श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून सांगली मिरज 
आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर 
संमतीने निश्‍चित अटी व Malay शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


3) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे ब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार 
केला जाईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ६५ 


Po, 


१2. 


र 


परीविक्षाधीन काळावधी-- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य 
शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश 
निर्गमित करण्यात येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम 
समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परीविक्षा 
कालावधी पुढील १ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या बाढीब कालावधीत काम 
समाधानकारक नसल्यास सदर कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


थाषा परीक्षा विथागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण-- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंबा त्यासाठी निवडण्यात 

आलेल्या उमेदवारांनी:- 

(१) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंबा त्यांना 
विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक 
असेल. 


(२) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 


(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
घेणेसुद्धा आवश्यक असेल. 


एखाद्या व्यक्‍तीस:- 


(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 

(खमहानगरपालिकेच्या सेवेतून किंबा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंबा 
कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 

(ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 

(ब) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर 
तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्‍तीशी विवाह केला असेल, किंवा 

(महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 
किंवा 

(BAA ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 


अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली 
नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 


पृष्ठ १० पैकी ६५ 


3. 


PY. 


१५. 


१६. 


१७. 


22. 


१९. 


(ज)महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास बा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. 
यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष/समांतर आरक्षण, सामाजिक 
ब शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या 
आरक्षणाचा समावेश असेल. 


शाय्रीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल: 
महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती, 


(आमहानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्रय्‌ पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परिक्षेकारित/यलाखतीकारिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च'- 
नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंधात वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या 
अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम 
प्राधिकारी यांना असेल. 
नियुक्‍्तीकारिता निवड झाल्यावर पदस्थापना 
नियुक्‍तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या 
हद्दीत कोठेही किंवा सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर 
महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंबा महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय 
सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र ठरतील. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर-- 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंबा अप्रत्यक्षरित्या दबाब आणण्याचा केलेला 
प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 


हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्‍त्यांना शासनाने अन्यथा 
बेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार 
नाही. 


वेळोवेळी सेबाभरती/आरक्षण/वबयोमर्यादा/परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत 
निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात 


पृष्ठ ११ पैकी ६५ 


70, 


72. 


सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी 
बिहित केलेले प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी. 


या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब 
शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


ठठठठठठठ 


पृष्ठ १२ पैकी ६५ 


वेद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/करते को, सांगली मिरज आणि 

कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक 
करण्यासाठी असलेल्या उमेदवारांची तपासणी केली आणि त्याला/तिला 
अतिरिक्‍त (सांसर्गिक किंबा अन्य) कोणताही रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंबा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे 
आढळले नाही हो गोष्ट ( ) कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणुकीसाठी अनर्ह 
ठरविणार आहे असे मला वाटत नाही. 

श्री./श्रीमती ___ यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून त्याचे/तिचे बय 
_____ वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे ____ वर्षे बयाचा/बयाची आहे. त्याला/तिला लस 
टोचण्यात आली आहे. 


mae चिन्हे 
डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा TAT 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनास 
(ग्रिक्क्यासह) 


पृष्ठ १३ पैकी ६५ 


परिशिष्ट-(2) 


सांगली सिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा (येवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गाकरण) नियम 2023 अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती: 


2. 


2. 


अधिकारी/कर्मचायी निवड सायिती-- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ 
मध्ये विहित केल्यानुसार “कर्मचारी निवड GAA? गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत करण्यात 
आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या 
कालावधीकरिता (यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 
उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 


नामनिर्देशन/यरळसेवेदारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 
१) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 
२) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला ब बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्‍त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व निमंत्रक 


(2. 2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्‍चित करून सदर 
पदे भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
भरण्याची कार्यबाही करण्यात यावी. 


(2. 2) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:- 


(3.7.9) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून 
किंवा महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत 
प्रापत झालेल्या अर्जाचा किंबा सेवा विनियम केंद्राकडून बा शासनाच्या आदेशानुसार 
अन्य संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार 
करण्यात येईल. 


(3.2.2) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 


पृष्ठ १४ पैकी ६५ 


vs. 


(3.2.3) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा 
उल्लेख असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 


(3.9.8) चाचणी परीक्षेत किमान 4o % गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त 
पदाच्या तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा 
न घेतल्यास, अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 
बोलाविले जाईल व अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास 
मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
जमाती/विमुक्‍्त जाती ब भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/.सामाजिक आणि 
शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५० % ऐबजी ४५% गुण 
मिळविण्याची अट राहील. 


(३. 2.4) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 
(अ) सामाजिक प्रश्‍नाबाबतची जाणीव. 


(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा 
अनुभव. 

(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता बा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(3.2.8) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची 
यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


(2.2.9) भरती प्रक्रीयेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळीवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील. 


(४-४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या 
निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे 
काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


(४. 8 प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे 
Weal लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात 
आयुक्तांना सादर करतील. 


(४-३) उपरोक्‍त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या 
निश्‍चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने 
पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (2:3) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (Zone of 
Consideration) समावेश करण्यात येईल. 

(४. ५)विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे 
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून बगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या 
नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल. 

(४-५)पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ १५ पैकी ६५ 


(४. ६)निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली 
इतर कागदपत्रे यांचे अबलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय 
घेईल. मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती 
प्रमुखाचा असेल. 


(४. ७) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता 
वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 

५. वरील (३) व (४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-५३ (९), ५३ (२) A ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल. 

६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 

७. समिती सचिव बेठकोचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 
सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती 
सचिवाची असेल. 

८. गट-क आणि गट-ड मध्ये सेबा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.न्याप्र- 
१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक 
तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही 
अंमलात आणण्यात यावेत. 

९. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने ब शासन मान्यतेने 
अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 


o000000 


पृष्ठ १६ पैकी ६५ 


URPTS( 2) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम-३६, कळम-३९ (अ), कळलम-४५ व कलमस- ५३ (९) मधील तरतुदीनुसार 
नेमणूक करावयाच्या पदांसाठीची कलमय-४५ (इ) व कलमप-४५ ७ (3) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता 


(पहा नियस- ५) 
सणुकाची प्त व 
टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (PTET AHURA अर्हता व नेमणुकाच्या पद्धती 
aire meyer) 
(९) (2) (३9 (2) 
2. महापालिका सामान्य प्रशासन विथाग 
g आयुक्‍त प्रतिनियुक्ती | राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल असा अधिकारी. 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६ नुसार.) 
२ अतिरिक्‍त आयुक्‍त पदोन्नती-५०%  |। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३९ (अ) मधील तरतुदीनुसार तसेच नगर विकास 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.२१८/नवि-१४, दि.०६.०१.२०१५ व 
दि.२५.०६.२०१५ नुसार सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
अधिकाऱ्याची निवडीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. 
प्रतिनियुक्‍्ती-५०% | अ) शासनाव पुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालयीन/महसूल संवर्गातील समकक्ष बेतनश्रेष 
अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
3 उप आयुक्‍त पदोन्नती-४०%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या 
(श्रेणी-१, प्रशासकोय सेवा) पदावर किंवा समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
प्रतिनियुक्‍्ती-६०% | शासनार मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालयीन/महसूल संवर्गातील समकक्ष acs 
अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
डु सहायक आयुक्‍त पदोन्नती-७५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक या पदावर 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) किंबा समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी 
धारण करणाऱ्या आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील L.G.S. परीक्षा उत्तीर्ण 
असलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १७ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(8) (2 (३) (8) 
प्रतिनियुक्‍्ती-२५% । शासना मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालयीन/महसूल संव समकक्ष वेतनश्रेणीतो 
अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
ष्‌ अधिक्षक पदोन्नती- १००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदावर 


किंवा समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किंवा 
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील L.S.G.D. परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 


(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) 


द बरिष्ठ लिपिक मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या लिपिक-टंकलेखक या 

(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 

पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७ लिपिक-टंकलेखक नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) । सरळसेवा-७५% | ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति 
मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण 
केलेले असावे. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणीतील पदावर 
किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व नामनिर्दशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८ नाईक/चोपदार पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपबाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील शिपाई या पदावर किमान 
(श्रेणी-४, प्रशासकीय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
९ दप्तरबंद पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शिपाई या पदावर किमान 


३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


पृष्ठ १८ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(2) (2) (३) (2) 
१० शिपाई नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, प्रशासकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११ लघुलेखक उच्चश्रेण नामनि्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-५०% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
(श्रेणी-२, स्वीय सेवा) ३० श.प्र.मि. ब इंग्रजी टंकलेखनाची गती wo श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील निम्न श्रेणी लघुलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२ लघुलेखक निम्नश्रेणी नामनि्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-६५% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती Yoo श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
(श्रेणी-३, स्वीय सेवा) ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-३५% पांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लघु टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३ लघु टंकलेखक नामनिदेशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-७५% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती co श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 


(श्रेणी-३, स्वीय सेवा) 


३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ १९ पैकी ६५ 


मणुकांची पद्धत व 
टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नती/्रतिनिवुक्ती) 
(8) (2) (३9 (2) 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या STAT RT लिपिक-टंकलेखक या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिदेशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
gy ध्वनी चालक नामनि्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) | सरळसेवा-७५% । ब) शासनमान्य संस्थेचा वा शासकीय आय.टी.आय. चा टेलिफोन ऑपरेटर अभ्यासक्रम पूर्ण. क) 
मराठी, हिंदी व इंग्रजी मध्ये संभाषण करता येणे आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
2. यहापालिका याहिती व जनसंपर्क विभाग 
१५ | माहिती व जनसंपर्क अधिव पदोन्नती-१००% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक माहिती व 
(श्रेणी-२, जनसंपर्क सेवा) जनसंपर्क अधिकारी किंबा तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी तसेच पत्रकारिता ब जनसंज्ञापपमधील पदविका धारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने पद उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयातील समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६ | सहाय्यक माहिती व जनसंपर्क  नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
अधिकारी सरळसेवा- १००% | ब) शासनमान्य पत्रकारिता ब जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील 
(श्रेणी-३, जनसंपर्क सेवा) पदविका. 
क) शासनमान्य संस्थेमधील संबंधित कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २० पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नती/्रतिनिवुक्‍्ती) 
(2) (2) (३) (8) 
3. महापालिका समाज विकास विथाग 
१७ | समाज विकास अधिकारी पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील समाज सेवक किंबा 
(श्रेणी-२, समाज सेवा) तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.S.W.)/ समाजशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने पद उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत, मान्यताप्राप्त विद्यापीठ 
समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.S.W.) धारण केलेल्या राज्य शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८ समाज सेवक नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.S.W.) 
(श्रेणी-३, समाज सेवा) सरळसेवा-५०% | ब) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) शासनमान्य संस्थेमधील संबंधित कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील समुह संघटक 
या पदावर किंवा तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिदेशनासाठी 
विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१९ समुह संघटक नामनिदेशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी (B.S.W.). 


(श्रेणी-३, समाज सेवा) 


सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य संस्थेमधील संबंधित कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २१ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नती/्तिनिवुक्‍्ती) 
(९) (2) (३9 (2) 
४. महापालिका माहिला व बालविकास विथाग 
२० महिला व बालविकास नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषी/विधि/समाज सेवा/मानस शास्त्र/होम 
अधिकारी सरळसेवा-१००% सायन्स किंवा न्यूट्रिशन मधील पदवी किंवा समकक्ष अर्हता. (वैद्यकीय a अभियांत्रिकी 
(श्रेणी-२, महिला व शाखेमधील अर्हता वगळून) 
बालविकास सेवा) ब) शासकोय/निमशासकोय संस्थेमधील संबधीत विषयातील कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव 


आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


मुख्य सुरक्षा 
(श्रेणी-२, सुरक्षा सेवा) 


५. महापालिका सुरक्षा विथाग 
गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सुरक्षा पर्यवेक्षक या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


प्रतिनियुक्ती पदान्नतीने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र पोलीस 
सेवेतील वर्ग-२ किंबा लष्करी/निमलष्करी दलातील समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


र्र 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
(श्रेणी-३, सुरक्षा सेवा) 


नामनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा-१००% |। ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनिअर कमिशन्ड ऑफिसर tH अथवा पोलीस दलातील 
सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पदावरील ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ सें.मी., (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
3) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली.) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २२ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनास व श्रेणी (PTET नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकाच्या पद्धती 
पदोन्नत?/श्रतिनिवुक्ती) 
(९) (2) (३) (क) 
२३ औ]कोदार/बॉचमन नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-४, सुरक्षा सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


(S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शारोरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ सें.मी., (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


६. महापालिका विधि frum 


RQ 


२५ 


बिधि अधिकारी 
(श्रेणी-२, विधि सेवा) 


सहाय्यक विधि 
(श्रेणी-३, विधि सेवा) 


पदोन्नती-१००% 


पांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील सहाय्यक विधि अधिव 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी धारण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


प्रतिनियुक्‍ती 


पदोन्नतीने पद उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत,राज्य शासनाकडील समकक्ष विधि 
अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ विधि 
किंबा तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि 
शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


२६ 


कनिष्ठ विधि अधिव 
(श्रेणी-२, विधि सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 

ब) उच्च न्यायालय किंबा त्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान ३ वर्षे 
अधिवक्ता/बकोल म्हणून किंवा शासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील संबंधित कामाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २३ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेमणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(९) (2) (३9 (8) 
७. महापालिका शिक्षण विभाग 
२७ शिक्षण अधिर पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपबाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मुख्याध्यापक/ 
(श्रेणी-२, शिक्षण सेवा) मुख्याध्यापिका या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त संस्थेची बी.एड. 
पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
२८ | मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका | प -१००% गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शिक्षक/शिक्षीका या 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२९ शिक्षक, पनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त शाखेची पदव 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य डी.एड. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
क) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (शासनाने यामध्ये बदल केल्यास तो यापुढे लागू राहील.) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८. महापालिका क्रीडा व सास्क्तीक विथाग 
२० 5 धव पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्र धव 
(श्रेणी-२, क्रीडा सेवा) किंबा तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
(B.P.Ed.) पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
॥ q पद उपलब्ध न झाल्यास, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 3.0.13त.पदवी धारण केलेल्या 
राज्यशासनाकडील समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
३१ । सहाय्यक व्र धव नामनि्देशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, क्रोडा सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) शासनमान्य (B.P.Ed.) पदवी उत्तीर्ण. 

क) स्पोर्टस्‌ ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAT) कडील पदविका. 

ड) क्रोडा क्षेत्रातील संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २४ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेमणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नती/्तिनिवुक्ती) 
(९) (2) (३9 (8) 
९. महापालिका ग्रंथालय विथाग 
२२ ग्रंथपाल पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील सहाय्यक ग्रंथपाल किंवा 
(श्रेणी-३,ग्रंथालय सेवा) तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय 
शाखेची (M.Lib.) पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 
३३ सहाय्यक ग्रंथपाल पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शाखेची पदवी (M.Lib.). 
(श्रेणी-३,ग्रंथालय सेवा) सरळसेवा-५०% । ब) संबधीत विषयाच्या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
प -५०% गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील तृतीय श्रेणीतील पदावर 


किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शाखेची (B.Lib.) पदवी 
धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०. महापालिका सचिव विथाग 
ay महापालिका सचिव पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील महापालिका उप सचिव 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विधि शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२५ महापालिका उप सचिव नामनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% । ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासकोय कामकाजाचा किमान ३ 
वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
29. महापालिका लेखा व वित्त(लखापरिक्षण विथाग 
महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सह संचालक सं अधिकाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


मुख्य लेखा व वित्त 
(श्रेणी-१, लेखा सेवा) 


पृष्ठ २५ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(8) (2) (३9 (8) 
३७ मुख्य लेखा परीक्षव प्रतिनियुक्‍ती-१००% | शासना महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवेतील उप संचालक संव अधिकाऱ्यांमधून 
(श्रेणी-१, लेखा परीक्षण सेवा) प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
3¢ उप मुख्य लेखा व वित्त पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी/लेखा 
अधिकारी/उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
परीक्षक वाणिज्य / वित्तीय व्यवस्थापन शाखेची पदव्युत्तर पदबी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
(श्रेणी-२, लेखा सेवा) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने पद उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाकडील समकक्ष 


२९ 


लेखा 
(श्रेणी-२, लेखा सेवा) 


अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
गली मिरज आणि कुपबाड शहर महानगरपालिकेच्या लेखापाल/लेखा 
या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य/वित्तीय 
व्यवस्थापन शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नतीने पद उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


लेखापाल/लेखा परीक्षक 
(श्रेणी-३, लेखा सेवा) 


नामनिर्देशन/ 
सरळसेवा-५०% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य/वित्तीय व्यवस्थापन शाखेची पदवी. 

ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेंटमधील पदवीका 
(D.L.G.F.M) उत्तीर्ण किंवा G.D.C. & A. परीक्षा उत्तीर्ण. 

क) लेखा/लेखापरीक्षण विषयक कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) निवड झालेल्या उमेदवारास २ वर्षात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-५०% 


सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील वरिष्ठ लिपिक (लेखा) या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य/वित्तीय 
व्यवस्थापन शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या तसेच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ २६ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(2) (2) (३) (४) 
1. बरिष्ठ लिपिक (लेखा) पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा लिपिक या पदावर 
(श्रेणी-३, लेखा सेवा) किंबा तृतीय श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अखिल भारतीय स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेंटमधील पदवबीका (D.L.G.F.M) उत्तीर्ण किंबा 
G.D.c. & A. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य/वित्तीय व्यवस्थापन 
शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
डर लेखा लिपिक नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य/वित्तीय व्यवस्थापन शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, लेखा सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेंटमधील पदवीका 
(D.L.G.F.M) उत्तीर्ण किंवा G.D.C. & A. परीक्षा उत्तीर्ण. 
क) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान 
४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे 
प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२. महापालिका बांधकास विभाग 
ह) शहर अभियंता पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 


(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) 


किमान ३ वर्षांची सेवापूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी 
धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


| प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, प धकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या अधिक्षक अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


डड 


उप अभियंता (स्थापत्य) 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिको सेवा) 


पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 


पृष्ठ २७ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्देशन/ नेसणुककारिता अर्हता व नेमणुकींच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(8 (2) (३9 (8) 
४५ | शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती-१००% | अ) सांगली मिरज कुपबाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या 


(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) 


पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
ब) स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर पदवी परिक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात 
येईल. 


४६ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / अ) मान्यताप्राप्त स्थापत्य (Civil) 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिको सेवा) | सरळसेवा-७५% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२९५%  । सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा आस्थापनेवरील वर्ग-३ (तांत्रिक सेवा) 
संवर्गातील किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्दशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्याआधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४७ स्थापत्य अभियांत्रिकी नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका. 
सहाय्यक सरळसेवा-५०% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) | पदोन्नती-५०%  । सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
व नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४८ | वरिष्ठ बांधकाम पर्यवेक्षक । पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बांधकाम पर्यवेक्षक (मेस्त्री) या पदावर 
(सिनीयर मेस्त्री) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
४९ । बांधकाम पर्यवेक्षक (मेस्त्री) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-७५% 


(S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा बांधकाम पर्यवेक्षक (मेस्त्री) ब तत्सम अभ्यासक्रम पूर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २८ पैकी ६५ 


मणुकांची पद्धत व 
टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नती/्रतिनिवुक्ती) 
(8) (2) (३9 (2) 
पदोन्नती-२५% =| सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गवंडी या पदाव 
किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
Ko = नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा गवंडी या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
93. महापालिका विद्युत विशाग 
५१ । कार्यकारी अभियंता (fag) | पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील उप अभियंता (विद्युत) या 
(श्रेणी-९, अभियांत्रिकी सेवा) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, प धकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या कार्यकारी अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
GR उप अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता (विद्युत) 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत या पदावर 
किमान १० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५३ । शाखा अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ २९ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकाच्या पद्धती 
फ्दोन्नती/्रतिनिवुक्ती) 
(2) (2) (३) (8) 
५४ । कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची FAIA (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेवा-७५% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५% पांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विद्युत पर्यवेक्षक या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनि्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
५५ विद्युत पर्यवेक्षक नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी- ३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-२५% परोक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विद्युत पर्यवेक्षक या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व 
तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-७५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन) 
या पदावर किमान २ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
Qk बीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-५०% परोक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बीजतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण ब तदनंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. 
चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव त्री (वायरमन) / 


तारमार्ग cat (लाईनमन) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी 
विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३० पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुकाकरिता अर्हता व TORT पद्धती 
पदोन्नत?/श्रतिनिवुक्ती) 
(2) (2) (2) (डी) 
५७ त्री (वायरमन) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची मार्ध्यामिक शालांत प्रमाणपत्र 


सरळसेवा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण ब तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. 
चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


(श्रेणी-२, अभियांत्रिको सेवा) 


Uc ) / अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यिमक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मं माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारमार्ग cat अभ्यासक्रम पूर्ण ब तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४. महापालिका वाहन व यांत्रिकी विथाग 
५९ कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील उप अभियंता (यांत्रिको/ 
(यांत्रिको/ऑटोमोबाईल) ऑटोमोबाईल) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
उपलब्ध न झाल्यास, id, राज्य 
शासनाच्या कार्यकारी अभियंता (यांत्रिको/ऑटोमोबाईल) या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रचलित 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
Go उप अभियंता पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता 
(यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल) (यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा कनिष्ठ अभियंता 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) (यांत्रिको) या पदावर किमान १० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६१ शाखा अभियंता पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील कनिष्ठ अभियंता 
(यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल) (यांत्रिको/ऑटोमोबाईल) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची 


सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३१ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(2) (2) (३) (४) 
६२ कनिष्ठ अभियंता नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिको (Mechanical) अभियांत्रिको शाखेची पदवो. 
(यांत्रिको/ऑटोमोबाईल) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सेवा) 
६३ बाहन यांत्रिकी नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचो माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(मोटर मॅकेनिक) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मोटर मेकॅनिक /फिटर (ऑटोमोबाईल) अभ्यासक्रम 
पूर्ण ब तदूनंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
&Y त्रिकी पर्यवेक्षव प -१००% गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील सहाय्यक यांत्रिकी (मोटर 
(मेकॅनिकल मेस्त्री) मेकॅनिकल) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
Ru सहाय्यक यांत्रिव : / अ) महाराष्ट्र राज्य मार्ध्यामक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(मोटर मेकॅनिकल) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मोटर मेकॅनिक /फिटर (ऑटोमोबाईल) अभ्यासक्रम 
पूर्ण व तदनंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
६६ वाहन चालक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवबा-९०% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-१०% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 


पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३२ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(2) (2) (३) (2) 
६७ सांधाता (वेल्डर) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचो माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे सांधाता (वेल्डर) अभ्यासक्रम पूर्ण . 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५. महापालिका पाणी पुरवठा व जलनि-सारण विथाग 
RC कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) 
(पाणी पुरबठा/जलनि:सारण) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, प अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा/जलनि:सारण) या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
द्र उप अभियंता (यांत्रिको) पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता 


(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) 


(यांत्रिकी) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या 
पदावर किमान १० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


७० । शाखा अभियंता (यांत्रिकी) पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) (यांत्रिक) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या किंबा कार्यदेशक (फोरमन)या पदावर 
किमान ६ वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
७१ । कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिको) नामनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिकी (Mechanical) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
७२ कार्यदेशक (फोरमन) नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची (यांत्रिको) अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-५०% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३३ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (क) 
पदोन्नती-५०% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पंप चालक(पंप ऑपरेटर) 

या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनाची अर्हता धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

७३ । पंप चालक (पंप ऑपरेटर) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 

(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-८०% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे पंप चालक (पंप ऑपरेटर) या विषयाचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२०% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 

पूर्ण झालेल्या, नामनिर्दशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या अथवा महाराष्ट्र 
शासनाकडील उद्योग ऊर्जा ब कामगार विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या तारतंत्री परीक्षा उत्तीर्ण / 
प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 

iow | aa (मशिनरी फिटर) नामनि्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 

(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) किंबा महाराष्ट्र शासनाने 8.8.(. च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे यंत्र जोडारी (मशिनरी फिटर) या विषयाचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

७५ पंप परिचर (पंप अटेडंट) नामनि्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचो माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर/ पंप परिचर (पंप अटेंडंट) 
या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३४ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


टक्केवारी 
अक्र पदनास व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व TATRA पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(8 (2) (३9 (8) 
७६ | रसायनशास्त्र (केमिस्ट) नामनिदेशन/ । अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची रसायन शास्त्र/सुक्ष्मजीब शास्त्र विषयातील पदवी. 


ब) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतील हवा, सांडपाणी तसेच पिण्याचे पाणी नमुना तपासणीचा ३ 
वर्षाचा अनुभब आवश्यक 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


७७ निरिक्षक मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या चालक या पदावर 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
७८ गाळणी चालक नामनिर्देशन/ । अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची विज्ञान विषयातील पदवी. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-७५% | ब) पृथ: करण व पाण्यात हायड्राक्लोरीक द्रव्य मिश्रीत करणे (क्लोरीनेशन) प्रमाणाची माहिती व 
पाणी शुध्दीकरण यंत्राची माहिती आवश्यक . 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गाळणी परिचर (फिल्टर 
अटेंडंट) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७९ गाळणी परिचर (फिल्टर नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
अटेंडंट) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) ब) पृथ: करण व पाण्यात SASHA द्रव्य मिश्रीत करणे (HARA) प्रमाणाची माहिती व 
पाणी शुध्दीकरण यंत्राची माहिती आवश्यक . 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८० वरिष्ठ पाईप निरिक्षक पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पाईप निरिक्षक (पाईप 
(सिनिअर पाईप इन्सपेक्टर) इन्सपेक्टर) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 


गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३५ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(2) (2) (३9 (2) 
८१ पाईप निरिक्षक (पाईप पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील जोडारी (फिटर)/ नळ 
इन्सपेक्टर) कारागीर (प्लंबर) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८२ (फिटर) पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-९०% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर या विषयाचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-१०%  । सांगली मिरज आणि कुपबाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या व नामनिर्देशनाची अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८२ नळ व (प्लंबर) य / | 3) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची मार्ध्यामक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर या विषयाचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
त्र व्हालमन नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) किंबा महाराष्ट्र शासनाने S.S.C. च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८५ | मुख्य जलयंत्र दुरुस्तीकार/हेड | १ -१००% गली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील जलयंत्र पर्यवेक्षक (मिटर 
मिटर रिपेअरर सुपरवायझर) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(९) (2) (३9 (४) 
८६ | जलयंत्र पर्यवेक्षक(मिटर पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील जलयंत्र दुरुस्तीकार/मिटर 
सुपरवायझर) रिपेअरर या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८७ । जलयंत्र दुरुस्तीकार/मिटर नामनिदैशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य HATH व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
रिपेअरर सरळसेवा-७५% परीक्षा (S.S.C.) किंबा महाराष्ट्र शासनाने S.S.C. च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर या विषयाचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या व नामनिर्देशनाची अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८८ बहुउद्देशीय कामगार नामनिर्देशन/ । अ) इयत्ता ७ बी उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% |। ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६. सहापालिका नगररचना विथाग 
हष सहाय्यक संचालक प्रतिनियुक्ती  । महाराष्ट्र शासनाकडील सहाय्यक संचालक (नगररचना) संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
(नगररचना) येईल. 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) | प १००%  । प्रतिनियुक्तीने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नगररचनाकार / 
उप अभियंता या पदावरील किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
९० नगर रचनाकार प्रतिनियुक्‍्ती- २५% | महाराष्ट्र शासनाकडील नगर रचनाकार संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) ' पदोन्नती- ७५% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक नगररचनाकार 


या पदावर किमान 3 वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अथवा महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील शाखा 
अभियंता या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३७ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(2) (2) (३) (2) 
९१ | सहाय्यक नगर रचनाकार नामनि्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिको शाखेची पदवी. किंबा आर्कोटेव 
(श्रेणी-२, शहर विकास सेवा) । सरळसेवा-१००% शाखेची 3. Arch. पदवी. 
ब) शासन /केंद्र शासनाकडील नगररचना विषयाचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९२ आरेखक पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अनुरेखक या पदावर 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
९३ अनुरेखक नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा अनुरेखक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 


क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९ड सर्वेक्षक (सर्वेअर) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% उत्तीर्ण. 


ब) मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे PAS अभ्यासक्रम पूर्ण. 

क) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति 
मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण 
केलेले असावे. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१७, महापालिका माहिती व तंत्रज्ञात विथाग 


मॅनेजर 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) 


मिरज आणि कुपबाड शहर महानगरपालिकेच्या अनालिस्ट या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३८ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(8) (2) (३) (2) 
Sq पस्टीम अंनालिस्ट नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील (B.E., B.Tec., M.C.A.) पदवो. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) सिस्टीम अनालिसिस/प्रोग्रामींग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्मेट मधील किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९७ कनिष्ठ अभियंता नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील (B.E.Computer) किंवा समकक्ष 
(हार्डवेअर अन्ड नेटवर्क । सरळसेवा-१००% अर्हता. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा ०३ वर्षाचा अनुभव 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९८ कनिष्ठ अभियंता नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील (B.E., B.Tec., M.C.A.) पदवी. 
(सॉफ्टवेअर) सरळसेवा-१००% | ब) प्रोग्रामींग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधील किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८. महापालिका? पयावरण विभाग 
i अ) मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर (M.E. (Environment). 
(श्रेणी-१, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) पर्यावरण क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
प्रतिनियुक्ती  । नामनिर्दशनाने पद उपलब्ध होत नसल्यास पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाकडील पर्यावरण 
विभागाच्या सेवेतील समकक्ष वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०० । प्रदुषण नियंत्रण अधिव नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्र शाखेची पदवी (3.5. (Environment). 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) पर्यावरण क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१०१ प्रदुषण निरीक्षव नामनिदेशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सुक्ष्मजीब शास्त्र विषयातील पदवी. 
(प्रदुषण नियंत्रण) सरळसेवा-१००% | ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतील हवा, सांडपाणी तसेच पिण्याचे पाणी नमुना तपासणीचा ३ वर्षांचा 


अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३९ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(९) (2) (३) (2) 
१०२ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पर्यावरण) नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायन शास्त्र/सुक्ष्मजीब शास्त्र विषयातील पदवी आणि राज्य 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% शासनाची डि.एम.एल.टी. पदवी किंवा रसायन शास्त्र/सुक्ष्मजीब शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी. 
ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतील संबंधित कामाचा ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९, महापालिका उद्यान व वृक्ष लागवड/यगोपन विथाग 
१०३ मुख्य उद्यान अधिक्षक पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान अधिक्षक या 
(श्रेणी-२, उद्यान सेवा) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. 
(हॉटिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदबी किंबा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती 
शास्त्रातील पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने पद उपलब्ध होत नसल्यास पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाकडील कृषी विभागाच्या 
सेवेतील समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०४ उद्यान अधिक्षक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त कषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉटिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्रो पदवो/ 
(श्रेणी-३, उद्यान सेवा) सरळसेवा-५०% मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील संबंधीत कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान सहाय्यक या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०५ उद्यान सहाय्यक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्रो पदवी/ 
(श्रेणी-३, उद्यान सेवा) सरळसेवा-१००% मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४० पैकी ६५ 


मणुकांची पद्धत व 
टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(2) (2) (३9 (2) 
१०६ | मुख्यमाळो (हेड माळी) पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बाग माळी या पदावर 
(श्रेणी-४, उद्यान सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१०७ बाग माळं नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, उद्यान सेवा) सरळसेवा-१००% (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) कृषी विद्यापीठाने निर्धारीत केलेला माळी व्यवसायाचा ९ वर्षाचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
20, महापालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग 
१०८ | वैद्यकोय आरोग्य अधिव पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी या पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभव व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
M.D. (P.S.M.)/DPH/ M.D./M.S. अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
111 प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, शासनाव 
समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०९ | सहाय्यक वैद्यकोय आरोग्य | पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकोय अधिकारी वर्ग- 
अधिकारी २ या पदाबर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११० वर्ग-१ नामनि्दशन/ | अ) मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर पदवी [M.D./M.S. (Clinical)] 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४१ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(8) (2) (३) (2) 
१११ बालरोग तज्ञ नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (बालरोग चिकित्साशास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदव्युत्तर पदविकाधारकामधून (D.C.H.) भरता येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११२ बधिरीकरण तज्ञ नामनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अँनेस्थिशिया) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.A.-Diploma in Anaesthesia) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११२३ नेत्र शल्य चिकित्सक नामनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (नेत्र शल्यचिकित्सा) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.O.M.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
aay दंत शल्य चिकित्सक नामनिदेशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी.एस. (दंत शल्यचिकित्सा) पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (B.D.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४२ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (8) 
११५ क्ष-किरण तज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (क्ष-किरणशास्त्र) पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.M.R.D.- Diploma in Medical Radio Diagnosis) भरण्यात 
येईल. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११६ | कान, नाकवघसातज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (कान, नाक व घसा शास्त्र) (इ.एन.टी.) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 

पदविकाधारकामधून (D.O.R.L.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११७ | शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.ए./हेल्थ अँडमिनिस्ट्रेशन किंवा शासनमान्य समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% |। ब) प्रजनन ब बाल आरोग्य प्रकल्पाकडील संबंधित विषयातील कामकाजाचा २ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११८ । वैद्यकोय अधिकारी वर्ग-२ नामनिर्देशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस./ बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेद/ बी.एच.एम.एस. 


(श्रेणी-२, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


(होमिओपॅथि) किंबा शासनमान्य समकक्ष पदवी. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा २ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 

क) महाराष्ट्र मेडिकल कोन्सील अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 


पृष्ठ ४३ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (क) 
११९ | अधिसेविका (Metron) पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सिस्टर-इन-चार्ज 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) या पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नि युक्ती करता येईल. 
१२० | मुख्य परिचारीका / हेडनर्स पदोन्नती-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) या विषयाची पदवी. 
(सिस्टर-इन-चार्ज) किंवा 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५.(.) उत्तीर्ण व महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडवाईफरी 
या विषयाची पदविका. 
उपरोक्‍त शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत स्टाफ नर्स (G.N.M.) पदावरील किमान 3 वर्षांचा अनुभव असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२१ पार्बेजनिक आरोग्य प -१००% | मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव q का/ 
परिचारीका (P.H.N.) अधिपरिचारीका (स्टाफ नर्स/नर्स मिडवबाईफ) या पदावर किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका (?.प.श.) कोर्स उत्तीर्ण अर्हता प्राप्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२२ | परिचारीका/अधिपरिचारीका नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) या विषयाची पदवी. 
(स्टाफ नर्स/नर्स मिडबाईफ)  सरळसेवबा-७५% किंवा 
(G.N.M.) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण ब महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग a 
मिडवाईफरी या विषयाची पदविका. 
ब) स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाईफ/ए.एन.एम. म्हणून शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ 
खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४४ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 
टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (क) 
पदोन्नती-२५%  । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत ऑक्झिलरी नर्स 
मिडवाईफ (A.N.M.) पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१२३ | प्रसविका (ऑक्झिलरी नर्स नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
मिडबाईफ) (A.N.M.) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) शासनमान्य संस्थेचा ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२४ | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्म नामनिदेशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक वब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च 
(M.P.W.) सरळसेबा-१००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) २ वर्षात उत्तोर्ण होणे आवश्यक 
राहील. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२५ । प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/रक्‍तपेढी नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीबशास्त्र/बनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/ 
तंत्रज्ञ सरळसेवा-१००% सुक्ष्मजीबशास्त्र या विषयासह विज्ञान पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा २ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२६ प्रयोगशाळा सहाय्यक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
RATS सहाय्यक सरळसेवा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.9.(.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४५ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (%) 
१२७ SSL. तंत्रज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयासह विज्ञान शाखेतील पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% =| ब) शासनमान्य संस्थेतील इ.सी.जी. टेक्निशियन विषयाचे प्रशिक्षण पूर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील इ.सी.जी. तंत्रज्ञ 
कामाचा २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२८ क्ष किरण तंत्रज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतून/विद्यापीठातून रेडिओग्राफी पदविका (Diploma in Radiography) 
उत्तीर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयामधील क्ष-किरण तंत्रज्ञ 
विषयक कामाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२९ | औषध निर्माता/औषध निर्माण मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.फार्म. पदवी. 
अधिकारी सरळसेवा-१००% | ब) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी अँक्ट, १९४८ (८ ऑफ १९४८) 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३० | मेडिकल स्टोअर कम क्लार्क नामनि्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.फार्म. पदवी. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी अँक्ट, १९४८ (८ ऑफ १९४८) 
नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) मेडिकल स्टोअरचा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४६ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेमणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(2) (2) (३) (क) 
१३१ ब्रणोपचारक (ड्रेसर) पदोन्नती-१००% = | सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील व्रणोपचारक (SAX) या कामाचा 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) खाजगी/शासकोय दवाखान्यातील अनुभव असणाऱ्या महानगरपालिकेकडील दवाखाना 
विभागाकडील कार्यरत वॉर्डबॉय/आया/स्ट्रेचर बॉय बेअरर/सफाई कामगार या पदाची किमान ३ 
वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१३२ | प्रशिक्षत दाई (ट्रेन्ड दाई) प -१००% गली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव वाखान्याव कायं /आया 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) या पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३३ दाई/आया नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर Skea ५० बेड असलेल्या 
खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३४ | कक्ष सेवक (वॉर्ड बॉय) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक F उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोीय सेवा) । सरळसेबा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट/किमान ५० बेड असलेल्या 
खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
29. महापालिका पशु वेद्यकीय विथाग 
१३५ धव नामनि्दशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकोय ३ पदव्युत्तर पदवी. तथापि पदव्युत्तर 


(श्रेणी-१, आरोग्य सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


पदवीधारक उपलब्ध न झाल्यास संबंधित विषयातील पदवबीधारकामधून सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/स्थानिक स्वराज्य/खाजगी नामवंत संस्थेतील संबंधित विषयातील कामाचा २ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४७ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(8) (2) (३) (2) 
१३६ पशुधन पर्यवेक्षक नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, आरोग्य सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंवर्धनाची पदविका. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी नामवंत संस्थेतील संबंधित 
विषयातील कामाचा २ ASAT SAS आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
22. महापालिका सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता विथाग 
१३७ । मुख्य स्वच्छता अधिकारी पदोन्नती-१००% | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता अधिकारी या 
(श्रेणी-२, सार्वजनिक आरोग्य पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
सेवा) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३्ट स्वच्छता अधिकारी पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता निरीक्षक या 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक आरोग्य पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 


सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२९ स्वच्छता / | 3) मान्यताप्राप्त ी 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक आरोग्य  सरळसेवा-२५% | ब) शासन मान्य संस्थेकडील स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण. 
सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-७५% = | सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४० मुकादम पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील सफाई कामगार या पदावर 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक आरोग्य किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ४८ पैकी ६५ 


मणुकाची पद्धत व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
aire meyer) 
(९) (2) (३) (2) 
१४१ सफाई कामगार नामनिर्देशन/ । अ) इयत्ता ४ थी उत्तोर्ण. 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक आरोग्य | सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
सेवा) 
23. महापालिका आर्निशसन विथाग 
१४२ | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन 
(Chief Fire Officer) अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण 
(श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती  । पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, केंद्र / राज्य / 
निमशासकौय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण 
करणाऱ्या अग्निशमन सेवेतील अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्‍्तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१४२ उप मुख्य अग्निशमन पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशमन केंद्र अधिव 
अधिकारी (Deputy Chief या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
Fire Officer) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-२, अग्निशमन सेवा) ता त य 
inl प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, केंद्र / राज्य / 
निमशासकौय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण 
करणाऱ्या अग्निशमन सेवेतील अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्‍्तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१४४ | अग्निशमन केंद्र अधिकारी ' पदोन्नती-१००% । सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अग्निशमन अधिकारी 


(Fire Station Officer) 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ४९ पैकी ६५ 


अक्र. 


(2) 


पदनाम व श्रेणी 


(२) 


मणुकाची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नासनिर्वेशन” 
पदोन्नती/्रतिनिवुक्‍्ती) 
(3) 


नेसणुकाकारिता अर्हता व TOA पद्धती 


(8) 


३.३ 


उप अग्निशमन अधिव 
(Deputy Fire Station 
Officer) 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्दशन/ 
सरळसेवा-२५% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

ब) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station Officer & Instructor 
पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिको मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र 
अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व 
अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंबा The Institution of Fire 
Engineers (U.K.) किंबा (India) या संस्थेकडून 01966-1 ही पदवी प्राप्त केलेली असावी. 

क) महानगरपालिका/नगरपालिका/विशेष नियोजन प्राधिकरण/शासकीय/निमशासकीय अग्निशमन 
सेवेमध्ये अग्निशमन प्रणेता/चालक-यंत्रचालक किंबा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षे 
कामाचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

इ) शारीरिक पात्रता:- 

१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 

२) छाती- साधारण ८९१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- Go कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.) 

४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली). 

फ) वयोमर्यादा:- 

उमेदवाराचे बय ४० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 
गली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर प्रणेता (Leading Fireman)/ 
चालक-यंत्रचालक (Driver Operator) या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे ५०:५० या प्रमाणात अग्निशमन प्रणेता (Leading Firerman) 

ब चालक-यंत्रचालक (Driver Operator) या पदांमधून पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


१४६ 


अग्निशमन प्रणेता 
(Leading Fireman) 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्दशन/ 
सरळसेवा-२५% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आवश्यक. 


पृष्ठ ५० पैकी ६५ 


अक्र. 


(2) 


पदनास व श्रेणी 


(२) 


मणुकाची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नासनिर्वेशन” 
पदोन्नत?श्रतिनिदुकती) 
(3) 


नेसणुककारिता अर्हता व नेमणुकाच्या पद्धती 


(४) 

क) महानगरपालिका/नगरपालिका/विशेष नियोजन प्राधिकरण/शासकोय/निमशासकोय अग्निशमन 
सेवेमध्ये अग्निशामक (Fireman) किंबा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षे कामाचा अनुभव 
आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

इ) शारीरिक पात्रता:- 

१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 

२) छाती- साधारण ८९१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 

३) बजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन ४६ कि.ग्रॅ.) 

४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली). 
th) वयोमर्यादा:- 

उमेदवाराचे बय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 


पदोन्नती-७५% 


सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक या पदावर 
किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ६५ 


UTM VAT व 


टक्केवारी 
अक्र पदनाम व श्रेणी (नासनिर्केशन” नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्त?) 
(९) (2) (३) (क) 
१४७ | चालक-यंत्रचालक (Driver- नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
Operator) सरळसेवा-७५% (S.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


(Fireman) 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


/ 
सरळसेवा-१००% 


ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 
क) AT जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
ड) जड वाहन चालक म्हणून ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
फ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८९१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली). 
ग) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 


माध्यमिक शालांत परोक्षा 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मं 
(S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 

क) माजी सैनिकांसाठी राखीब जागांवर त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या १२ दिवस ते ३० दिवसाच्या 
प्रशिक्षण प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना नियुक्‍ती देण्यास पात्र ठरवून त्यांना राज्य अग्निशमन 
प्रशिक्षण केंद्रात ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे ब समाधानकारक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच 
त्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५२ पैकी ६५ 


अक्र. 


(2) 


पदनास व श्रेणी 


(२) 


यणुकाची VHT व 


टक्केवारी 
(लगपनिर्वेशन/ नेसणुककरिता अर्हता व नेमणुकांच्या पद्धती 
पदोन्नत/श्रतिनिवुक्ती) ह 
(3) (2) 


इ) शारोरिक पात्रता:- 

१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 

२) छाती- साधारण ८९१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 

३) बजन- Go कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.) 

४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली). 
फ) वयोमर्यादा:- 

उमेदवाराचे बय ३० वर्षापेक्षा जास्त असू नये. 


ठठठठठळठठ 


पृष्ठ ५३ पैकी ६५ 


परिशिष्ट-(३) 


सांगली सिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 


कर्मचाऱ्यांसाठी विथागीय परीक्षा IAA, 2023 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर 
महानगरपालिकेसाठी केलेले नियम:- 


GL 


2. संक्षिप्त शॉर्षिक व नियम लागू होण्याचा दिनांकः- 
(अ) या नियमास “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी 
(अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) नियम, २०२३” असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रातप्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या-- 


(२2) 
(?. 2) 


(2.3) ' 


(?. ४) 


(2.4) 
(?.§) 


विषयांत किंबा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 


“अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


“महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका.” 


“आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


“कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम- 
५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन ब मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्‍तींचा समावेश होत नाही. 


“परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 


“विभागीय परीक्षा” म्हणजे, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या 
परिशिष्ट- (३) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 


ज्या शब्दांची बा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली 
नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ५४ पैकी ६५ 


3. विथायीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य-- 


(2.98 नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर 
महानगरपालिका आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त 
असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्‍त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) 
च्या (ब) व (क) मध्ये विहित केलेली आवश्यक ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
अनिवार्य असेल. 


(8. ?)उपरोकत परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या 
संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या 
मान्यतेने घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या 
कालावधीची पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 


४. कालावधी आणि संधीची संख्या-- 


(8.9) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता कालावधी व 
संधीची संख्या या नियमांच्या अधीन राहून, शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी 
महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या ब सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल, तर शासन राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ 
वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


(४. 2) सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२३ नुसार नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्‍ती झाल्याच्या 
दिनांकापासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


ध. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक-- 


(५.४ सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक प्रश्‍नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण 
मिळवणे आवश्यक असेल. 


(५. २ प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत बरील तरतुदीच्या आधारे 
एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक-- 


विभागीय परीक्षा ब मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या 
अभिकरणाकडून सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परोक्षा 
मे ते जून महिन्यात घेतल्या जातील. 


पृष्ठ ५५ पैकी ६५ 


9. परीक्षेचा अथ्यासक्रम अभ्यापक्रम-- 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा 
शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 
परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या 
परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


८. आशिक्षण 


विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडून आयोजित 
करण्यात येईल. 


९. परीक्षा उत्तीर्ण न आल्यास होणारे परिणासः- 


एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.७ तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंबा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट 
मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंबा त्याच्या पदाच्या 
बेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ ही, तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंबा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल 
आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात 
येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 


(९. त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या 
अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम 
लागेल. तसेच, अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या 
कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ मध्ये विर्निदिष्ट 
केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा 
ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल. 


90, परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासधून सूटः- 


(90.9) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 


(अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी 
किंवा 
(ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल 
अशा प्रकरणी किंवा, 
(0.2) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे बयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५६ पैकी ६५ 


११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव 
परीक्षा घेण्यात आली नाही, तर कालावधी ब संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात 


येईल. 
१२. विशेष योरयता-- 


एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने कोणत्याही 
प्रश्‍नपत्रिकेत ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या प्रश्‍नपत्रिकेतील 
त्याच्या विशेष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


१३. विषयांमध्ये सूटः- 
जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्‍नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्‍के 
किंवा अधिक गुण मिळविलेले आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी 
परीक्षेला बसण्यातून व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल. 


oy. निर्वचनाच्या शक्‍ती: 
नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट आहे, यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय 
अंतिम असेल. 


ठठठठठठ 


पृष्ठ ५७ पैकी ६५ 


परिशिष्ट-(३) (अ 


(नियस-३) 
विथागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवग — Wat 
अक्र विथाग/येवा 
श, 


र 


सहापालिकेव्यातिरिक्‍त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित 
विथागयीय परीक्षा 
परीक्षा घेणारा 
प्राधिकारी 


अभियांत्रिकी स्थापत्य/ | अभियांत्रिको अधिकारी | कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 
el Bl ll 
अग्निशमन सेबा | अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातील पदे 
ee 0 


ठठळठठठठठ 


पृष्ठ ५८ पैकी ६५ 


फरिश्रिष्ट-(३) (ब) 


विथागीय परीक्षा 
ग्रएनपत्रिका-? (गुण- १००, वेळ-इ तास) 
१. सारांश लेखन. 
२. टिप्पणी लेखन. 
३. पत्रलेखन. 
४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 
ग्रएनपत्रिका-? (पुस्तकांसह) (JO- १००, वेळ- 3 तास) 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

२. किमान वेतन अधिनियम 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 

४. महाराष्ट्र लोकसेबा हक्क अधिनियम, २०१५ 


५. वस्तु व सेवा कर. 
अरएनपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम:- 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती 
र्जा 
वेतन 
वर्तणूक, शिस्त ब अपील 
निवृत्तीवेतन 
२) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका. 


३) रचना व कार्यपद्धती- सहा गठ्ठे पद्धती. 
४) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा. 
५) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 


ठठळठठठठठ 


पृष्ठ ५९ पैकी ६५ 


Ga faurvea wien विथागयातील वरिष्ठ लिपिक (GEN/Ga परीक्षक यांना प्रश्‍नपत्रिका- 
2.2.3 व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल 


प्रश्‍नपत्रिका- ४ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, ८, 
९, १९ वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्बजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्बजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


श्रएनपात्रिका-५ (पुस्तकांसह) (ळुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. Book Keeping & Accountancy. 
२. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 
४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 
Te - क॒ च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब॒ च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या परिशिष्टातील 
अ्रएवपात्रिका-९. 2 व 3 व्यतिरिक्त खाळील प्रश्‍वपत्रिकेत उत्तीर्ण होणे आवशयक AAT 
प्रएनपत्रिका-६ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 

महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 

राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान. 

झोपडपट्टी सुधार समिती. 

दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सबलती वब योजना. 

समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना. 
केंद्र ब महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 


ठठठठठठ 


(३ 6 क का १ १५ :० 2० 


पृष्ठ ६० पैकी ६५ 


फरिशिष्ट-€३) (क) 


विथागीय परीक्षा (अग्निशसन) 
विथाग-आअरग्निशसन 
संवर्ग- आग्निशयन प्रणेता/चालक-यंत्रचाळक/अग्निणायक/वाहन चालक (अग्निशमन) 

तोंडी व प्रात्याश्चिक परीक्षा :- (]ण- १००) 

१) रासायनिक अग्निशामके  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

२) शिड्या - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

३) होज पाईप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

४) फोम व होम साधने - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

५) हायडूंट ब होज फिटींग्ज  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

६) पंप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

७) बॉटर रिले - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

८) गाठी - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

९) शवसन उपकरणे - साहित्याची नांवे ब बापर 

१०) कवायत - आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची 

क्षमता 

लेखी परीक्षा :- (गुण- १००, वेळ- ? तास) 
१)प्रथमोपचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य ब भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, 


रक्तस्त्राव, जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


?)वॉचरूम कार्यपद्धती - बॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी वापरली 


जाणारी कार्यपद्धती नमुने ब काल्पनिक संदेशावर बॉचरुमच्या 
रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे. 


३)अग्निशामक व ड्रायव्हर- पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे a ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 


कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची 
कर्तव्ये. 


४) शिस्त ब कर्तव्यपालन - शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे 


पालन न झाल्यास होणारे परिणाम. कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा 
झाल्यामुळे आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


ठठठठठठठ 


पृष्ठ ६१ पैकी ६५ 


परिशरिष्ट-(४.) 
नासमनिर्देशन/यरळसेवा Wat करताना आरिनिशसन विभागासाठी निकष 
व गुणांकन पद्धती 
£. शैक्षणिक अर्हता व अनुथव-- 


(2. 2) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता ब अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट-२ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(९. २) शायीरिक पात्रताः- 


e उंची - किमान १६५ से.मी. (अनवाणी) उंची - किमान १५७ से.मी. (अनवाणी) 
« छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. वजन - ४६ कि.ग्रॅ. 
- फुगवून ८६ सें.मी. (किमान | « छाती - महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही. 
५ सें.मी. फुगवणे आवश्यक.) दृष्टी - सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ 
© वजन- ५० कि.ग्रॅ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी 


« दृष्टी- सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ | चांगली). वर्णांधता आजारापासून मुक्‍त 
तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी| असावा. 
चांगली). AIT आजारापासून मुक्‍त | « उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
असावा. सुदृढ असावा. 

« उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
सुदृढ असावा. 


२. परीक्षेचे zat: 
प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल:- 
(१) लेखी परीक्षा-१०० गुण. (२) शारीरिक चाचणी-१०० गुण. 


(2.2) लेखी परीक्षाः- 

(१) लेखी परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 

(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शैक्षणिक पात्रता/तांत्रिक 
शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवश्यक राहील. 

(३) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या 
(साधारणत: १:५ किंबा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस 
पात्र ठरविण्यात येईल. 

(४) लेखी परीक्षेकरिता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक 
चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ६२ पैकी ६५ 


(2.2) येदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (९०० गुण) 


(अ) १६०० सीटर धावणे (30 गुण) 
१६०० मी. अतर पर्ण करण्यास लागलेला AICHE ह्यावयाचे गुण 
रू 


५ मि. ३० सैकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ५० सेकंद किवा त्यापेक्षा 


, क्षा जास्त परंतु ६ मि. १० से ० 
६ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ३० सेकंद किंबा त्यापेक्षा कमी. 
६ मि. ५० सैकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. १० सेकंद किंबा त्यापेक्षा कमी. 
पन 


(ब) जमिनीपासून ३३ कुट उंचीवरील खिडकोस लावलेल्या (४६.४' बरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकोपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे.(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (२० गुण) 

वेळ (सेकंदामध्ये) 
तला 


(क) 40 feet. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकानी 
मार्गाने ६० सीटर अंतर धावणे (१० गुण) 
वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


पृष्ठ ६३ पैकी ६५ 


(ड) 20 फुट उंचीपर्यंत रस्पीवर चढणे व उतरणे (१२० गुण) 


रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास Yo गुण, १/२ 
(अर्धी) चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले 
जातील. (रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. 
पायाचा वापर करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 


(9) 20 पुल-अप्स (९० गुण) 
प्रत्येक पुल-अपला १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास १० 
गुण देण्यात येतील. 
(2.3) Aarat चाचणी- महिलांसाठी (९०० गुण) 
(आ) Coo Her धावणे (30 गुण) 


Coo मी अंतर पूर्ण करण्यास कालाव [ द्यावयाचे गुण | 
३ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. २० सेकंदापर्यंत 


त्याच Breit खाली उतरणे 
(?० गुण) 


(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) 


३० सेकंदापर्यंत 
३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्यंत 
५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्यंत 


पृष्ठ ६४ पैकी ६५ 


(क) ४० fet वजनाची सानवाकुती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकानी art 


६० मीटर अंतर धावणे (२० गुण) 
२५ सेकंदापर्यंत 
२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत 
३० सेकंदापेक्षा जास्त ते २५ सेकंदापर्यंत 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 
४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४५ सेकंदापर्यंत 
र 
(डो गोळा फेक (गोळ्याचे वजत ४ किग्रॅ) (९० गुण) 


४.८० मोटर ते ८ मौटरपेक्षा कम 
त जा 


(ह लांब उडी (९० गुण) 


HR (Gere) द्यावयाचे गुण 
१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 


__0__ 
(फ) 20 पुण अप (जोर काढणे) (९० गुण) 
प्रत्येक १ पुश अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण 
देण्यात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
a Date: 2023.05.30 13:15:47 +05'30' 
“- Bo से 2093 
( सुशिला पवार) 
शापनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ६५ पैकी ६५ 


